संयमाचे मोल 
राइट बंधुंची गोष्ट 


लेखक : स्पेन्सर जॉन्सन 


मराठी भाषांतर : सुशील मेन्सन 


संयमाचे मोल 
राइट बंधुंची गोष्ट 


STRATED 


विमानाचे शोधक 
विल्बर राइट आणि ऑरविल राइट 


ही गोष्ट दोन भावांची आहे. त्यांनी 
आपल्या संयम आणि मेहनत या 
अंगभूत गुणांच्या बळावर विमानाची 

निर्मिती केली. 


फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे....... 
ऑरविल राइट आणि विल्बर राइट नावाचे दोन भाऊ होते . 
एके दिवशी ते दोघे त्यांच्या जिमी नावाच्या मित्रासोबत खेळत होते. ते तिघे मिळून 
त्यांची खेळणी ठेवण्यासाठी कपाट बनवत होते . ऑरविल आणि विल्बर यांना काहीबाही 
वस्तू बनवायला खूप आवडत असे . त्यांचे वडील परदेशातून परतण्याची ते वाट पाहात 
होते . 


" बेटा , हे एक नवं खेळणं आहे, ” बाबा म्हणाले, “ याला वर 
हवेत फेकलं की ते उडतं . " 
" खरं की काय!” विल्बर आश्चर्यचकित झाला. 
"हे उडवून बघायचं का ? " ऑरविलने विचारले . 
" हो हो , का नाही ?" त्यांचे वडील म्हणाले . 


“कधीकधी ते आमच्यासाठी खेळणी घेऊन येतात,” विल्बर म्हणाला. 
" मला बाहेरून त्यांचा आवाज ऐकू येतोय ,” ऑरविल म्हणाला . 
घराचा दरवाजा उघडला. त्यांचे वडील दारात उभे होते . 
" अरे व्वा ! तुमच्या बाबांनी तुमच्यासाठी खेळणं आणलंय ,“ त्यांच्या हातात एक वेगळीच 
वस्तू पाहून जिम म्हणाला, "पण किती विचित्र दिसतंय ते! " 
" हे काय आहे बाबा? " दोघा भावांनी विचारले . 


" हे थोडंसं पक्ष्यासारखं उडतं ,”त्यांचे वडील म्हणाले . 
मग त्यांनी ते खेळणे वर हवेत फेकले . 
खेळणे गोल - गोल फिरत घराच्या छताकडे गेले . 
ते एखाद्या पक्ष्यासारखेच उडू लागले , पण थोडाच वेळ . 
खेळणे छताला आदळल्यावर काय झाले असेल ? 
तुम्हाला काय वाटते ? 


अगदी बरोबर ! 
खेळणे छताला आदळून हेलकावे खात खाली आले आणि जमिनीवर आपटले . 
ते बघून दोघा भावांना वाईट वाटले . 
" ते फार वेळ उडू शकत नाही ,” त्यांचा मित्र जिमी म्हणाला. 


त्यांचे वडिल स्मित करून म्हणाले , " पुन्हा फेका. कदाचित यावेळी ते थोडं जास्त 
वेळ हवेत राहील . " 


दोघे भाऊ खूप रोमांचित झाले आणि एक 
स्वप्न बघू लागले . 


मुलांनी खेळणे पुन्हा हवेत फेकले . यावेळी ते घरभर उडू लागले. 


" उडलं , उडलं ,” मुले ओरडू लागली . 


काय तुम्ही तर्क करू शकता की ते कोणते 
स्वप्न बघत होते ? 


" अरे व्वा !” जिमी म्हणाला . 


तसे ते एक साधेसेच खेळणे होते . पण त्याने दोघा भावांच्या मनात एक 
कल्पनेला जन्म दिला. 


" हे खेळणं मोठं उडणारं यंत्र असतं तर !” दोघे भाऊ 
विचार करू लागले . 
" आणि ते जास्त वेळ हवेत राहू शकलं तर ! " 
" आपण त्यात बसून त्याला हव्या त्या दिशेत 
वळवून नेऊ शकलो तर ! आपण त्यातून आपल्याला 
पाहिजे त्या ठिकाणी जाऊ शकलो तर ! " 


पण आपण स्वप्न रंगवत आहोत , याची त्यांना जाणीव होती. त्या 
काळी लोक गरम हवेच्या फुग्याच्या मदतीने हवेत उंच जात असत . 
ग्लायडरच्या मदतीनेही थोडंफार दूरवर उडता येत असे. पण तोवर 
उडणारे यंत्र मात्र कुणीही बनवले नव्हते . 


" कुणीही असं उडणारं यंत्र बनवू शकत नाही ,” त्यांचा मित्र 
जिमी त्यांचे स्वप्न ऐकून हसू लागला, " ते बघा! " 
आणि त्यांचे उडणारे खेळणे पुन्हा जमिनीवर येऊन आपटले . 
"पण हे तर फक्त एक खेळणं आहे ," ऑरविल म्हणाला. 
" आपण एक खरंखुरं उडणार यंत्र बनवलं तर ! ” विल्बर 
म्हणाला. 


" असं यंत्र तुम्ही कधीच बनवू शकणार नाहीत. तुम्ही मूर्ख आहात . मी 
माझ्या घरी जाऊन माझ्या खेळण्यांशी खेळत बसतो,” असे म्हणून जिमी 
तिथून निघून गेला . 
राइटबंधंकडे वेळ असता तर ते जिमीच्या बोलण्यावर दु: ख उगाळत बसले 
असते . पण त्याचवेळी त्यांनी एक विचित्र प्रसन्न आवाज ऐकला. तो 
आवाज त्यांच्याशी काही बोलत होता. 


राइट बंधुंनी आसपास पाहिले . एक गहिऱ्या डोळ्यांचा पक्षी घराच्या खिडकीत 
बसला होता. त्यांनी कल्पना केली की तो पक्षी त्यांच्याशी बोलत आहे . 


" मी तुमच्या मित्राच्या बोलण्याकडे लक्ष दिलं नसतं ,” पक्षी म्हणू लागला , 
" अशा कित्येक गोष्टी आहेत ज्या दीर्घ काळ हवेत राहू शकतात . मलाच बघा 
ना ! मी एखाद्या खेळण्यापेक्षा जास्त उंच आणि दूर उडू शकतो. तुम्ही उडणारं 
यंत्र बनवू शकता. पण ते बनवण्यासाठी तुम्हाला भरपूर वेळ द्यावा लागेल . 
संयम बाळगा. फक्त ते यंत्र माझ्यासारखं बनवा. मी तुम्हाला या कामात मदत 
करेन . मी तुमचा चांगला मित्र बनेन . " 


ऑरविल आणि विल्बर जाणत होते की तो पक्षी खरोखरच 
त्यांच्याशी बोलत नाही आहे . खरंतर ते सगळं काही आपल्या 
मनाशीच बोलत होते . पण त्या लाल पक्ष्याला मित्र मानण्याची 
कल्पना त्यांना आवडली . 


" हे बघा , मी वर उडू शकतो, खाली उडू शकतो. मी वळू शकतो 
आणि डावी -उजवीकडे उडू शकतो. एक चांगलं उडणारं यंत्र 
माझ्यासारखं कसंही उडू शकलं पाहिजे , ” पक्षी म्हणाला . 


" 


" पण अनेकांनी पक्ष्यासारखं उडणारं यंत्र बनवायचा प्रयत्न केलाय . 
ती यंत्रं चांगली उडू शकली नाहीत, ” ऑरविल म्हणाला. " 


"शिवाय आम्हाला यंत्रांबद्दल काहीही माहिती नाही . आम्ही सुरुवात कशी 
करायची, हेच आम्हाला कळत नाही,” विल्बर म्हणाला . 


“ मग सुरुवातीपासून सुरुवात करा. कुठून सुरुवात करू शकता? यंत्रांबद्दल 
माहिती गोळा करा, ” पक्षी थोडा विचार करून म्हणाला . 


"ठिक आहे, आता आम्ही करुनच दाखवतो!” दोघे भाऊ उत्साहाने म्हणाले . 
आणि ते घाईघाईत त्यांच्या वडिलांकडे गेले . त्यांचे वडील वृत्तपत्रांची छपाई 
करत असत. 


" बाबा, ” विल्बर म्हणाला , " तुमचं पेपर छापायचं यंत्र 
खराब झाल्यावर आम्ही तुम्हाला ते दुरुस्त करायला मदत 
करू शकतो का ? आम्हाला यंत्रांबद्दल शिकायचंय ." 


"पण संयम ठेवायची गरज का असते ? " दोघा भावांनी विचारले . 


" हो , का नाही. मला तुमची मदत घ्यायला नक्की 
आवडेल . पण तुम्ही संयम बाळगाल याचे आधी वचन 
द्या , ” वडील शांतपणे म्हणाले . 


" यंत्र खराब झाल्यावर ते काम करत नाही. त्यावेळी नेमकी काय खराबी 
आहे ते शोधायला वेळ लागतो ,” वडील म्हणाले , “ कधीकधी यंत्र दुरुस्त 
करणं खूप अवघड असतं . तुमच्याकडे संयम असेल तर तुम्ही यंत्रातील 
खराबी शोधायचा प्रयत्न करत राहाल . शेवटी तुम्हाला ती खराबी मिळेल 
आणि यंत्र दुरुस्त होईल . " 


“ संयम म्हणजे काय , बाबा, " दोघा भावांनी विचारले . 
" जेव्हा एखादं काम पूर्ण व्हायला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ 
लागतो तेव्हा डोकं शांत ठेवून ते काम पूर्ण होईपर्यंत 
करत राहायचं , यालाच संयम म्हणतात ," वडिलांनी स्पष्ट 
करून सांगितले . 


" तुमच्या बाबांचं ऐका . ते खूप समंजस आहेत ,” पक्षी म्हणाला. 


MINA 


" ठीकाय , आम्ही प्रयत्न करत राहू ,” ऑरविल म्हणाला. 


एके दिवशी वृत्तपत्र छापणारे यंत्र खराब झाले . ऑरविल आणि विल्बर ते 
दुरुस्त करू लागले . त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले पण त्यांना यश मिळाले नाही. 


" आणि खूप जास्त वेळ लागला तरी आम्ही कंटाळणार नाही , 
आम्हाला राग येणार नाही ,” विल्बरने वचन दिले . 


" आता काय करायचे ? " कंटाळून ऑरविलने विचारले . 


" खूप अवघड काम दिसतंय ,” विल्बर म्हणाला . 


आणि यंत्र दुरुस्त होईपर्यंत त्यांनी आपले प्रयत्न सुरू ठेवले . 


" छान !” वडील म्हणाले . 


" खरंच कठीण आहे हे ," त्यांचे वडील म्हणाले , “बऱ्याच गोष्टी कठीण असतात . 
पण संयम ठेवा. हार मानू नका. काम करत राहा . तुम्हाला अशक्य वाटणारे 
कामही शक्य करून दाखवता येईल . " 


“ आता तुम्हाला यंत्रांबद्दल भरपूर माहिती मिळाली असेल . मग तुम्ही तुमचं 
उडणारं यंत्र बनवायला कधी सुरुवात करताय ? " पक्ष्याने त्यांना विचारले . 


काळ भरभर सरला. दोघे भाऊ मोठे झाले . त्यांनी तव्हेत -हेच्या 
यंत्रांवर कामे केली . आणखी मोठे झाल्यावर त्यांनी सायकलचे 
दुकान सुरू केले. ते सायकली बनवू लागले तसेच दुरुस्तही करू 
लागले. 
एके दिवशी तो आनंदी पक्षी त्यांना भेटायला आला. 


" आम्ही तयार आहोत ," दोघे भाऊ म्हणाले , “ आम्ही यंत्र बनवण्यासाठी खूप 
सारी चित्रे आणि योजना बनवल्यायत . आता आम्ही हे सगळं अशा 
कुणालातरी दाखवू ज्याला यंत्रांबद्दल आमच्यापेक्षा जास्त ज्ञान आहे . आमच्या 
योजनेबद्दल त्यांचं मत काय आहे पाहू. " 


ती व्यक्ती म्हणाली, “हे 
कधीच उडणार नाही! " 


पण ज्या व्यक्तिला यंत्रांबद्दल 
राइट बंधंपेक्षा जास्त ज्ञान 
होते त्या व्यक्तीने राइट 
बंधुंची चित्रे आणि योजना 
पाहिल्यावर काय म्हटले, 
तुम्हाला माहिती आहे का ? 


AIR MACHINE 


हवेत उडणारे यंत्र 


यंत्र 


"त्याला फारसं ज्ञान नाही , " 
पक्षी म्हणाला . 


IT WILL 
NEVER FLY 
"हे यंत्र कधीच उडणार 


नाही! " 


" 


“ ठीकाय मित्रा , आम्ही प्रयत्न करत राहू,” ऑरविल म्हणाला. 


" संयम ठेवा,” पक्ष्याने दोघा भावांना समजावले, “निराश होऊ 
नका आणि डोक्यात राख घालून घेऊ नका . कित्येक लोकांना 
नव्या कल्पना रुचत नाहीत . उडणारं यंत्र ही नवीच तर कल्पना 
आहे . 


" आणि आमच्या चित्रात काही चुकीचं वाटत असेल तर ते 
सुधारण्यासाठी आम्हाला तुझी मदत लागेल ,” विल्बर म्हणाला , " तू 
आम्हाला तुझ्या पंखांचा अभ्यास करायला मदत कर . " 


"शिवाय , ती व्यक्ती कदाचित बरोबर बोलत असेल . तुम्ही 
काढलेल्या चित्रात यंत्राच्या पंखांमध्ये काही गडबड वाटतेय . ते 
अगदी माझ्या पंखांसारखे दिसत नाहीत . " 


" का नाही, मी आनंदाने तुम्हाला मदत करेन ,” पक्षी म्हणाला . 


JIU 


पक्ष्याचे अनेक मित्र राइट बंधंभोवती गोळा झाले. ते सगळे राइट 
बंधुंचे काम बघण्यासाठी खूप उत्सुक होते . 


"दिशा बदलण्यासाठी मी पंख थोडेसे वाकवतो,” पक्षी समजावू 
लागला . "हे बघ, ” विल्बर बुटाचा एक खोका वाकवत म्हणाला , 
“ याच्या खालचा आणि वरचा भाग थोडासा हलतोय . आपल्या 
उडणाऱ्या यंत्राचे पंखसुद्धा असेच हलले पाहिजेत . " 


" मी वर उडतो तेव्हा माझ्या पंखांच्या वरचा हवेचा दाब कमी होतो. 
साहजिकच, पंखाच्या खाली हवेचा दाब वरच्यापेक्षा जास्त होतो. हवा 
नेहमी जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहाते . त्यामुळे माझ्या 
पंखाच्या खालची हवा वर जायला बघते . यात माझं शरीर आपसूकच 
वर उचललं जातं आणि मी उडू लागतो." - 


" आपण आणखी थोडा अभ्यास करू," दोघे भाऊ म्हणाले . 


“ आमचे निरीक्षण करत राहा,” पक्षी म्हणाला. 


EURD 
WINGS 


viewITESOF 


ऑटो लिलिएंथल 


राइट बंधुंनी आणखी अभ्यास सुरू 
केला. यावेळी त्यांनी पक्ष्यांबरोबरच 
ग्लायडरचाही अभ्यास केला. ग्लायडर 
त्यांच्या वडिलांनी परदेशातून 
आणलेल्या छोट्या खेळण्यासारखेच 
होते . ग्लायडरमध्ये मोटर नसते. ते 
हवेत उडते , पण फार वेळ नाही . 
ग्लायडर नेहमी थोडेसे उडून झाल्यावर 
जमिनीवर येते . 


GLIDER 
By otto 


Otto LILIENTHAL 


राइट बंधुंनी ऑटो लिलिएंथल नावाच्या 
एका माणसाबद्दल वाचले . तो जर्मनीत 
ग्लायडर उडवत असे . पण त्याला 
इतरांसारखीच अडचण येत होती. त्याचे 
ग्लायडरसुद्धा हवेत जास्त वेळ तरंगत 
राहात नसे. काही वेळानंतर ते 
जमिनीवर येऊन आदळत असे . 


" आपण आपलं स्वत: चं ग्लायडर बनवूया ,” विल्बरने सुचवले . 


" कुणी सांगावं , आपण धीर धरून काळजीपूर्वक काम केलं तर 
हवेत जास्त वेळ उडू शकेल असं ग्लायडर बनवू शकू, " ऑरविल 
म्हणाला . 


मग काय , दोघा भावांनी मन लावून संयमाने काम केले आणि 
आपले ग्लायडर बनवले . 


" आपलं ग्लायडर उडेल अशी आशा वाटते मला ,” विल्बर म्हणाला. 


" कदाचित उडेलही , " पक्षी म्हणाला , “ ग्लायडरचे पंख फार सुरेख 
दिसतायत . पण ग्लायडर उडलं नाही तरी तुम्ही धीर खचू देऊ 
नका. कारण तुम्ही काही पक्षी नाही आहात . आणि काही वेळा 
चुका होऊ शकतात . संयम बाळगा. " 


पण राइट बंधुंना जाणीव होती की काहीकाही गोष्टींना , विशेषत : 
आगळ्यावेगळ्या गोष्टींना , खूप वेळ लागतो. त्या साध्य करण्यासाठी वाट 
पाहावी लागते . 


दोघे भाऊ ग्लायडर खेचत खेचत एका छोट्याशा टेकडीवर घेऊन 
गेले. मग एक भाऊ ग्लायडरमध्ये बसला. दुसऱ्या भावाने 
टेकडीच्या कड्यावरून ग्लायडरला धक्का दिला . 


दोघे भाऊ आपले ग्लायडर घेऊन नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील किट्टी हॉक या 
गावात गेले . ग्लायडरची चाचणी घेण्यासाठी ते एक चांगले ठिकाण होते . 
तेथील जमीन छान मऊशार रेतीची होती . ग्लायडर हवेत जास्त काळ राहू 
शकले नाही तर उतरण्यासाठी ती जागा आदर्श होती . 


" आपलं ग्लायडर उडतंय ! ” दोघे भाऊ आनंदाने ओरडू लागले . पण 
काहीच वेळात त्यांचे ग्लायडर जमिनीवर येऊन आदळले, त्यांच्या 
बालपणीच्या उडणाऱ्या खेळण्यासारखे. 


तुम्ही सांगू शकता, त्यांचे ग्लायडर हवेत जास्त वेळ का राहू 
शकले नाही ? 


याचे उत्तर ना राइट बंध जाणत होते , ना तो लहानगा पक्षी ! 
" मला एवढंच माहितीय , ही माझ्यासुद्धा संयमाची परीक्षा आहे , ” पक्षी 
म्हणाला . 


" तुम्ही ग्लायडरला एक इंजिन लावू शकता? त्याने अडचण दूर 
होऊ शकेल? " पक्ष्याने विचारले . 


"चिंता करू नकोस छोटल्या पक्ष्या . माझे बाबा काय म्हणाले होते ते 
आठव जरा. जगात बऱ्याच गोष्टी करायला खूप कठीण असतात . पण 
आपण प्रयत्न करत राहिलो तर कधी ना कधी आपण त्या करू शकतो, " 
विल्बर म्हणाला . 


" इंजिन पंखांच्या खाली जास्त हवा पाठवू शकतं त्यामुळे 
पंखांच्या खाली हवेचा दाब आणखी वाढेल . यामुळे कदाचित 
ग्लायडर जास्त वेळ हवेत राहू शकेल,” विल्बर म्हणाला . 


" ग्लायडरच्या पंखाखालच्या हवेचा दाब अधिक मजबूत करायला हवा, " 
ऑरविल म्हणाला , “ जास्त दाब ग्लायडरला हवेत आणखी वर उचलेल 
आणि ते जास्त वेळ हवेत राहील. " 


दोघे भाऊ इंजिनविषयी माहिती गोळा करू लागले . ते झाल्यावर त्यांनी 
इंजिन बनवणाऱ्या काही लोकांना पत्रे पाठवली. 


इंजिन बनवणाऱ्या कंपन्याची उत्तरे आली. एकही कंपनी राइट 
बंधुंना इंजिन द्यायला तयार नव्हती. 


पत्रात त्यांनी लिहिले , “ आम्हाला एक इंजिन हवे आहे . ते आम्ही आमच्या 
ग्लायडरला बसवू आणि एक विमान बनवू. हे विमान म्हणजे इंजिन 
बसवलेलं ग्लायडर असेल. " 


एका कंपनीकडून उत्तर आले, " आम्ही अशा मूर्ख प्रयोगासाठी 
इंजिन देत नाही . लोकांना उडायचेच असते तर ते पंख घेऊन 
जन्माला आले नसते का ? " 


मग राइट बंधुंनी काय केलं असेल असं तुम्हाला वाटतं ? 


त्यांनी ही पत्रे टपालाने सर्वांना पाठवली. पण मग काय झाले माहित 
आहे ? 


LOHARA 


तुम्हें क्या लगता है ऐसे जवाब पढ़कर राइट भाइयों ने 
क्या करने का सोचा होगा ? 


मग राइट बंधुंनी आपले डोके आणि हात वापरून स्वत: च एक इंजिन 
बनवले . 


या कामासाठी खूप वेळ लागला. पण त्यामुळे दोघा भावांचा धीर खचला 
नाही. उडणारे यंत्र तयार करायला दीर्घ काळ लागणार , या 
वस्तुस्थितीचा त्यांनी स्वीकार केला होता . 


" अखेरीस आपलं इंजिन बनलं एकदाचं , ” ऑरविल म्हणाला. 
"हे नक्की काम करेल , मला खात्री वाटते, ” विल्बर म्हणाला. 


तुम्हाला काय वाटते ? इंजिनने काम चोख बजावले असेल ? 


" हा पंखा बघा . हा फिरतच नाहिये . पंखा फिरला नाही तर 
इंजिन कसं सुरू होईल ?" दोघे भाऊ म्हणाले . 


"ठिकाय, आम्ही संयम बाळगू,” ऑरविल म्हणाला. 
" आम्ही हिंमत हरणार नाही. प्रयत्न सोडणार नाही . पुन्हा कामाला 
लागू,” विल्बर म्हणाला . 


ते पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागले . 


"मला इंजिनबद्दल काही ज्ञान नाही ,” पक्षी म्हणाला , “ मला 
एवढंच माहितीय की मी आठवड्याभरातच उडायला शिकलो. 
तुम्हाला हे करायला किती वर्ष लागतायत !” 


आणि एक दिवस त्यांचे प्रयत्न फळाला आले. 


इंजिन चालू करताच त्यातून एक तीव्र आवाज आला आणि मग 
त्याचा पंखा खडखड करत फिरू लागला. 
" हरे ! शेवटी इंजिन बनवलंच तुम्ही,” पक्षी चित्कारला . 
“ अरे बघा, हे काम करू लागलंय,” दोघे भाऊ ओरडू लागले .. 


“ आता आपल्याकडे एक इंजिन आहे. हे ग्लायडरला बसवूया . 
मग कदाचित आपल्याकडे खरंखुरं उडणारं विमान असेल. 
पक्ष्यासारखं उडणारं विमान ! " 


पण खरंच त्यांच्याकडे विमान होते का ? 


LLLLL 


नाही , अजूनतरी त्यांच्याकडे विमान नव्हते . 


" अजिबात नाही , आम्ही आणखी थोडा अभ्यास करू, ” दोघे भाऊ 
म्हणाले . 


जेव्हा त्यांनी इंजिन ग्लायडरला बसवले तेव्हा इंजिनने आपले 
काम बरोबर केले. पण इंजिन एवढे जड होते की त्याच्या 
वजनामुळे ग्लायडर उडू शकले नाही . 


त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या चित्रांचे निरीक्षण केले. आपल्या 
आराखड्यात बदल केले. त्यानुसार ग्लायडरमध्ये तसेच 
इंजिनमध्येही काही सुधारणा केल्या. 


" आता काय करायचं ? " दोघे भाऊ पुन्हा विचारांमध्ये हरवले. 


" तुम्ही विमान बनवण्याचे प्रयत्न सोडून देण्याचा विचार तर 
करत नाही ना ? " पक्ष्याने चिंतित होऊन विचारले . 


आणि एकदा किट्टी हॉक टेकडीवर एक आश्चर्य घडले . गुरगुरणाऱ्या इंजिनसह 
त्यांचे ग्लायडर हवेत उडू लागले . 
" आपलं विमान उडतंय. आपण करून दाखवलं ,” ऑरविल आनंदाने ओरडू 
लागला. ऑरविल ग्लायडरमध्ये बसून त्याला दिशा देत होता , "हे एका 
मोठ्या पक्ष्यासारखं वाटतंय .” 
खरंतर त्यांचे विमान एखाद्या पक्ष्यासारखे उडत नव्हते . पण इतिहासात 
प्रथमच एका विमानाने हवेत उड्डाण केले होते . 


विमान उडवण्यासाठी राइट बंधुंना भरपूर काळ लागला. पण 
जेव्हा ते उडू लागले तेव्हा त्यांच्या आनंदाला पारावार राहीला 
नाही . संयम ठेवून काम पूर्ण केल्यावर किती समाधान मिळते , 
याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांनी घेतला. 


तुम्ही आभाळात कधी विमान उडताना बघितलं तर ते उडण्यासाठी 
खूप मोठा काळ लागला होता , याची आठवण ठेवा. संयम बाळगला 
तर तुम्हाला किती समाधान मिळेल , तुमच्या आयुष्यात किती 
चांगले बदल घडू शकतील याचाही विचार एकदा करून पाहा . 


आता तुम्ही पहिले विमान तर बनवू शकत नाही . कारण त्याचा 
शोध राइट बंधुंनी आधीच लावलेला आहे. पण तुम्हाला वेगळेच 
काहीतरी करावेसे वाटू शकते. काही असो, संयम कायम तुमच्या 
कामी येईल , हे नेहमी लक्षात ठेवा. 


इतिहासाचे पान 


आणि मग तुम्हाला तुमचे काम करायला जास्त मजा 
येईल . राइट बंधुंना विमान बनवण्यात आली तशी 


Historical Facts - 1 


मजा ! 


WRIGHT BROTHERS 


PATIENCE PAYS 
FOR THE WRIGHTS 


PATIENCE 
PAYS OFF FOR 
WRIGHT BROTHERS ) FLY 


विल्बर राइटचा जन्म 1867 
साली आणि त्याचा भाऊ 
ऑरविलचा जन्म 1871 साली 
झाला. त्यांनी आपल्या 
कारकिर्दीत उड्डाणासंबंधी 
महत्त्वपूर्ण शोधकार्य केले. 

1899 साली त्यांनी पहिले ग्लायडर बनवले . 1900 साली त्यांनी 
ते अमेरिकेच्या नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील किट्टी हॉक टेकडीवरून 
उडवले . सुरुवातीला त्यांनी 12 हॉर्सपॉवरचे पेट्रोल इंजिन वापरले . त्यात 
दोन पंखे होते . हवेपेक्षा वजनदार असलेले पहिले यशस्वी विमान 
उड्डाण त्यांनी डिसेंबर 17 , 1903 रोजी किट्टी हॉक येथून केले. हे दृश्य 
चार पुरुषांनी आणि एका मुलाने पाहिले. या दिवशी विल्बरचे वय होते 
36 वर्षे आणि ऑरविलचे वय होते 31 वर्षे. त्यांचे हे उड्डाण फक्त 59 
सेकंदांचे होते . त्यावर्षी राइट बंधुंनी ख्रिसमस मोठ्या उत्साहाने साजरा 
केला. 

राइट बंधुंना लहानपणीच त्यांच्या वडिलांकडून संयमाचे बाळकडू 
मिळाले होते. अनुभवाच्या आधारे त्यांनी आपल्या आराखड्यात अनेक 
बदल केले . उड्डाणाचे अनेक प्रयोग त्यांनी रेताड माळरानावर आणि 
शेतांवर केले . त्यांनी हवेचा तीव्र झोत निर्माण करणारे उपकरणही 
बनवले. त्याच्या सहाय्याने त्यांनी हवेचा दाब बदलून ग्लायडरवर आणि 
विमानावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास केला. त्यांचे हे उपकरण 
म्हणजे एक साधा डबा होता . त्याच्या एका बाजूवर पंखा लावला होता. 
या उपकरणात ते बदलत्या हवेच्या जोराचा तरंगत्या कागदाच्या 
कपट्यांवर काय परिणाम होतो, याचे निरीक्षण करत . 


राइट बंधुंना त्यांच्या 
संयमाचे फळ मिळाले 


राइट बंधुंचे पहिले 

उड्डाण 


